RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६ अंक ७४ ] 


मंगळवार , ऑगस्ट २५ , २०२० / भाद्र ३ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १ ९ ० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र शासनाने 


गृह विभाग 


दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १४ ऑगस्ट २०२० 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ . 

क्रमांक एमपीआय-१११ ९ / प्र.क्र . ६ ९ २ /पोल - ११. – ज्याअर्थी ( १ ) स्वामी नारायण ट्रान्सपोर्ट , ( २ ) हॉलिडे फॉर यू 
( यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून 
स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुध्द बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त 
झालेल्या आहेत, 

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुध्द डोंबिवली पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र . १४०/२०१५ भा.दं.वि. कलम ४२० , ३४ व महाराष्ट्र 
ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक 
ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून , राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे 
लागेल, 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या 
अध्यक्ष / संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे 
असे अभिकथित आहे. 

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १ ९९९ ( २००० चा महा.१६) 
( यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम ( १ ) व कलम ५ याद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे 


भाग चार - ब -- १ ९०-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट २५ , २०२० / भाद्र ३ , शके १ ९ ४२ 


( १ ) अनुसुचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे असलेली 
मालमत्ता जप्त करीत आहे, आणि 


( २ ) उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप विभागीय 
अधिकारी, कल्याण उप विभाग, कल्याण यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज 
दाखल करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील. 


अनुसूची 
आरोपी यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे : 


( १ ) स्थावर मालमत्ता : 


अ.क्र . 


स्थावर मालमत्ता ( जमीन / फ्लॅट इत्यादी) 

मालमत्ताधारकाचे नाव 
फ्लॅट, सर्व्हे नं . ३२ , क्षेत्रफळ ५१० चौ.मी., भोपर व देसलपाडा, स्मिती उर्फ स्मृती पलाश देवघरिया 
कल्याण, जि . ठाणे 
फ्लॅट, सव्हे नं. ०१९९ ८/१४, क्षेत्रफळ १२६७ चौ. फुट, गोपालपूर , स्मिती उर्फ स्मृती पलाश देवरिया 
आसनसोल, जिल्हा बुधवान, राज्य - पश्चिम बंगाल 


( २ ) बॅक खात्याचा तपशील : 


Account Holder Name 


Account Number 


Bank Name 


Sr. 
No. 


१ 


२ 


पलाश अरबिंद देवघरिया तर्फे हॉलिडे फॉर यू | ००१२११०१००००५५ मोगाविरा को - ऑप बँक लि . 
नावाने 
पलाश अरबिंद देवघरिया तर्फे हॉलिडेफॉर यू ४० ९ ०००००६७०४ 

रत्नाकर बँक लि . 
नावाने 
पलाश अरबिंद देवघरिया 

१०० ९ ०१००१००००४२८ | रत्नाकर बँक लि . 
स्मिती उर्फ स्मृती पलाश देवघरिया 

३० ९ ००००१५७६३ 

रत्नाकर बँक लि . 


३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अमिताभ गुप्ता, 


शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट २५ , २०२० / भाद्र ३ , शके १ ९ ४२ 


الله 


HOME DEPARTMENT 
2nd Floor , Hutatma Rajguru Chowk , 

Madam Cama Road , Mantralaya, 
Mumbai 400 032 , Dated 14th August , 2020 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS ( IN FINANCIAL 


ESTABLISHMENT) 


ACT , 1999 . 


No. MPI 1119 /C.R . 692 /Pol - 11. - Whereas complaints have been received from number of 
depositors against 1 ) Swami Narayan Transport and 2 ) Holiday for you ( hereinafter referred to as 
" the said Financial Establishments ” ) , complaining that they have collected the Fund and have 
defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand ; 


And whereas , an offence has been registered against the accused at Dombivali Police 
Station , Thane vide C.R. No. 140/2015 , u / s , 420 , 34 of Indian Penal Code and Maharashtra 


Protection of Interest of Depositors ( In Financial Establishment) Act , 1999 


And whereas , the State Government is satisfied that the said Financial Establishments and 


their Chairmen /Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the 
Government has to protect the interests of the depositors; 


And whereas , the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said Financial Establishments and their Chairmen Directors from and out of 
the deposits collected by the said Financial Establishments; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 4 and 
Section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishments ) 
Act , 1999 ( Mah . XVI of 2000 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ), the Government of 
Maharashtra hereby , 

( a ) attaches the properties of the said Financial Establishments and the property in the 
name of their Chairmen /Directors as specified in the Schedule ; and 

(b ) appoints the Sub divisional Officer, Kalyan Division , Kalyan to be the Competent 
Authority to exercise control over the properties attached of the Financial Establishment and 
its Directors ; 


The Public Prosecutor in designated court appointed under the said act shall render 
necessary assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट २५ , २०२० / भाद्र ३ , शके १ ९ ४२ 


Schedule 


The property of the said accused to be attached is as follows : 


I. Immovable Property (Land / Flat etc. ) : 
Sr. Immovable Property ( Land/ Flat etc. ) 

Property Owner 
No. 

Name 
01 Flat, Survey No. 32 , Area 510 Sq.Mtr . , Bhopar and Smriti alias 
Desalpada , Kalyan , Dist- Thane 

Smruti Palash 

Deogharia 
02 Flat , Survey No. 01998/14 , Area 1267 Sq.Feet , Gopalpur, Smriti alias 
Aasansol , Dist - Budhwan , State - Wist Bangal 

Smruti Palash 
Deogharia 


II . Bank Account : 


Sr. No. Account Holder Name 

Account Number Bank Name 
1 Holiday for You C / O Palash 00121101000055 Mogaveera 
Aarbinda Deogharia 

Co.Op. Bank 

Ltd. 
2 Holiday for You C / O Palash 409000006704 Ratnakar Bank 
Aarbinda Deogharia 

Ltd. 
3 Palash Aarbinda Deogharia 1009010010000428 Ratnakar Bank 

Ltd. 
4 Smriti alias Smruti Palash 309000015763 Ratnakar Bank 
Deogharia 

Ltd. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


AMITABH GUPTA , 
Principal Secretary ( Special ) to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE . 


